वाचा:- 


क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य या 
योजनेंतर्गत संस्थांना क्रीडा सुविधा निर्मिती /क्रीडा 
साहित्यासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करण्याच्या 
प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.१३/कीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १७ मार्च, २०२३ 


१) शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-२०११/प्र.क्र. ५५/क्रीयुसे-१, 


दि. १४ जून, २०१२. 


२) शासन निर्णय, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, क्र. राक्रीधो-२०१२/प्र.क्र.२६०/क्रीयुसे-१, 


Go 


दि. ०१ मार्च, २०१४. 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२०-२१/का-९/५२११ दि.२० ऑक्टोबर,२०२० 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीयुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२१-२२/का-९/२८१, दि.३०.४.२०२१ 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२१-२२/का-९/१५५, दि.१०.१.२०२२ 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२१-२२/का-९/७०२, दि.१७.०२.२०२२ 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२२-२३/का-९/७६९४, दि.२०.१.२०२३ 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२२-२३/का-९/८०८८, दि.१६.०२.२०२३ 

आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 
२०२२-२३/का-९/८१८५, दि.२३.०२.२०२३ 


) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. क्रीसुनि/आर्थिक सहाय्य/ 


२०२२-२३/का-९/८४८९, दि.१५.०३.२०२३ 


प्रस्तावना:- 


“क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे" ही क्रीडा धोरणातील एक महत्वाची 


शिफारस आहे. दर्जेदार क्रीडा सुविधा निर्माण करुन त्याद्वारे खेळाडूंच्या कामगिरीत वाढ करुन 
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय खेळाडू निर्माण करण्यास चालना देणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. 
यासंदर्भातील सविस्तर कार्यपध्दती उपरोक्त संदर्भाधीन क्र. (2) येथील शासन निर्णय दिनांक ०१ 
मार्च, २०१४ अन्वये विहीत करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्यातील खाजगी / शासनाच्या मार्फत 
चालविण्यात येणाऱ्या व राज्य शासनाच्या संबंधित विभागांनी मान्यता दिलेल्या शौक्षणिक 
संस्था,स्थानिक/नागरी स्वराज्य संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय, 
आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळा, राज्य शासनाची विभागीय / जिल्हा/तालुका 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.१३/कीयुसे-१ 


क्रीडासंकुले, विविध खेळांच्या विकासासाठी कार्यरत असणाऱ्या व सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियम 
१९५० किंवा संस्था नोंदणी अधिनियम १८६० अन्वये पंजीबध्द असतील अशा व्यायाम संस्था, क्रीडा 
मंडळे, क्रीडा संघटना इत्यादींना क्रीडा सुविधा निर्मितीस ७५:२५ (शासनाचा हिस्सा ७५% व संबधित 
पात्र संस्थेचा हिस्सा २५ %) याप्रमाणे आर्थिक सहाय्य देण्यात येते तसेच त्याचप्रमाणे क्रीडा 
साहित्यासाठी आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. यांसदर्भात संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णयातील 
परि.क्र.४ (अ) व (ब) नुसार अटी शार्ती स्पष्ट केल्या आहेत. त्यानुषंगाने क्रीडा सुविधा निर्मिती / क्रीडा 
साहित्य यासाठी आर्थिक सहाय्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालय, पुणे यांनी संदर्भ क्रमांक ३ ते १० अन्वये पात्र संस्थांचे प्रस्ताव शिफारशीसह शासनास 
सादर केले आहेत. सदर शिफारशींना अनुसरुन व संदर्भाधिन शासन निर्णय दि.१.३.२०१४ मधील 
अटी व शातींच्या अधीन राहून क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी व क्रीडा साहित्यासाठी आर्थिक सहाय्य 
देण्याच्या प्रस्तावांना तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


खालील परिशिष्ट-अ Helles अ.क्र.१ ते १० येथील पात्र संस्थांना संदर्भाधिन शासन निर्णय, 
दिनांक ०१ मार्च, २०१४ मध्ये नमूद अनुदानासाठीची पात्रता व अनुदान मंजूरीच्या अटी व ara 
पालन करण्याच्या तसेच प्रकल्पाच्या अंदाजपत्रकीय किंमतीची तपासणी व अन्य अटींच्या अधिन 
राहून विहीत शासन अनुदान मर्यादेत (94%) स्तंभ-३ येथे नमूद क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठीच्या 
प्रकल्पांसाठी स्तंभ-६ नुसार राज्य शासनाच्या अनुदान मर्यादेत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन 
देण्याच्या प्रस्तावास तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच परिशिष्ट-ब येथील १ ते १० येथील संस्था या शासकीय संस्था असून संदर्भाधिन 
शासन निर्णय १.३.२०१४ मधील परि.४ (ब) १० नुसार त्या संस्थांना स्वहिऱशाची अट लागू नाही. 
सबब या संस्थांना परिशिष्ट-ब मधील स्तंभ क्र. ७ नुसार विहीत अनुदान मर्यादेत अर्थसहाय्य उपलब्ध 
करुन देण्याच्या प्रस्तावास तत्वत: प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट-अ (क्रीडा सुविधा प्रकल्प) 
रक्कम रू. लाखांमध्ये 


¥. संस्थेचे नाव प्रकल्प प्रकल्पाची | शनि राज्य स्थेचा 
क्र अंदाज- | दि.१.३.२०१४ | शासन हिस्सा 
पत्रकीय | नुसार अनुदान | (24%) 
र्क्क्म प्रकल्पावरील | पर्यादा 
विहीत खर्च (94%) 
र्म्यादा 
| 7 | ? ? ह I § | oo | 
१ | ऑफोसर्स क्लब, लातूर | जलतरण | 949.90 | ५०.०० ३७.५० १२.५० 
तलाव (२५ 
x93 मी) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.१३/कीयुसे-१ 


२ | किसान विद्या प्रसारक | बंदीस्त २५३.२० | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
संस्था, शिरपूर,धुळे प्रेक्षागृह 
बांधकाम 
३ | भगवानबाबा ग्राम | बंदीस्त ५८.५० ४०.०० ३०.०० १०.०० 
विकास संस्था, येळी, | प्रेक्षागृह 
ता.पाथर्डी, 
जि.अहमदनगर 
४ | भगवानबाबा ग्राम | ८ २०.८० २०.०० १५.०० ५.०० 
विकास संस्था, येळी, | धावनपथ 
ता.पाथर्डी, तयार 
जि.अहमदनगर करणे 
षु ही चॅरीटेबल | बंदीस्त ४२.३१ ४०.०० ३०.०० १०.०० 
ट्र्स्ट तळेरे, | प्रेक्षागृह 
ता.कणकवली, 
जि.सिंधुदुर्ग 
& देवे ग्रामविकास | बंदीस्त १२५.०० | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
प्रतिष्ठाण खुपटी, ता. प्रेक्षागृह 
नेवासा, 
जि.अहमदनगर 
७ | ग्रामपंचायत पहूरपेठ, | बंदीस्त १२०.२६ | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
ता.जामनेर, प्रेक्षागृह 
जि.जळगाव 
८ | पहुर ग्रुप एज्यु बंदीस्त ९०.७६ ९०.०० ६७.५० २२.५० 
सोसायटी संचलित प्रेक्षागृह 
आर.टी. लेले 
हायस्कुल व ज्युनियर 
कॉलेज, पहुर, ता. 
जामनेर, जि. जळगाव 
९ | नगरपंचायत, शोंदुर्णी, । बंदीस्त ११९.९८ | १२०.०० ९०.०० ३०.०० 
ता. जामनेर, जि. प्रेक्षागृह 
जळगाव 
१० | धर्मवीर दिलीपराव बंदीस्त १३८.११ | 920.00 ९०.०० ३०.०० 
रहाटे शिक्षण व प्रेक्षागृह 
बहुउद्देशीय संस्था, 
मेहकर जि. बुलढाणा 
णर्क्ण § 30,00 aa 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.१३/कीयुसे-१ 


परिशिष्ट-ब (क्रीडा साहित्य प्रस्ताव) 


रक्कम रू. लाखायध्ये 


अ. | संस्थेचे नाव क्रीडा ITT राज्य संस्थेचा राज्य 
क्र साहित्य निर्णयानुसार | RTT | हिस्सा शासनाकडून 
प्रकार अनुदान ह्स्सि देय अनुदान 
र्म्यादा लि 
ee | ? 2 ह ५ § | oo | 
१ | ग्रामपंचायत कबड्डी ४.०० ३.०० ४.०० 
बेटावद बु. ता. | सिंथेटीक 
जामनेर जि. | मॅट 
जळगाव 
२ । ग्रामपंचायत पहूर | कुस्ती मॅट | ५.०० ३.७५ ५.०० 
कसबे ता. जामनेर 
जि. जळगाव 
३ | ग्रामपंचायत नेरी बु. | कुस्ती मट | ५.०० ३.७५ ae ५.०० 
ता. जामनेर जि. ल वा 
al मधील परि.४ 
४ । ग्रामपंचायत कबड्डी ४.०० ३.०० (ब)१० नुसार ४.०० 
पळसखेडे प्र.न. । सिंथेटीक —e 
(मिराचे) ता. मॅट संस्थाना 
जामनेर जि. स्वहिश्झाची 
जळगाव अट लागू 
५ | ग्रामपंचायत कबड्डी ४.०० ३.०० नाही ४.०० 
वाकडी ता. सिंथेटीक 
जामनेर जि. मॅट 
जळगाव 
६ | ग्रामपंचायत कुस्ती मॅट | ५.०० ३.७५ ५.०० 
फत्तेपूर ता. 
जामनेर जि. 
जळगाव 
७ | ग्रामपंचायत | कुस्ती मट | ५.०० ३.७५ ५.०० 
दिगर ता. जामनेर 
जि. जळगाव 
८ | ग्रामपंचायत कुस्ती म॑ट | 4.00 ३.७५ ५.०० 
वाकोद/जांभोळ 
ता. जामनेर जि. 
जळगाव 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.१३/कीयुसे-१ 


९ | ग्रामपंचायत कुस्ती मॅट | ५.०० ३.७५ ५.०० 
देऊळगाव गुजरी 
ता. जामनेर जि. 
जळगाव 
१० । ग्रामपंचायत, कबड्डी ४.०० ३.०० ४.०० 
कवठे, ता.वाई, सिंथेटीक 
जि.सातारा मॅट 
pu §§.00 


* क्रीडा साहित्याची RTH क्र: 8 येथील एकूण ALATA यर्यादा विचायत घेळन व आयकीय संस्थांना 
स्वहिउछ्याची अट नसल्याने वरील स्तंथक्र:७ TUR अनुदान TAC करण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त परिशिष्ट-अ व ब येथील संस्थांना वरीलप्रमाणे क्रीडा सुविधा प्रकल्प / क्रीडा 
साहित्य याकरिता अनुज्ञेय आर्थिक सहाय्य्‌ /अनुदान, “मागणी क्र.ई-३ लेखाशिर्ष्‌ २२०४, क्रीडा 
व युवक सेवा, १०४ क्रीडा व खेळ, (४०) क्रीडा सुविधा, (४०) (०१) क्रीडा सुविधा निर्मितीसाठी 
आर्थिक सहाय्य करणे (कार्यक्रम) (२२०४५७०६), ३१ सहायक अनुदाने वेतनेतर” या 
लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात यावे. 


३. उपरोक्त संस्थांचा शासन निर्णयात निश्चित केलेल्या अनुदान वितरणाबाबतच्या अटी/ 
शर्ती तपासून व विहीत कार्यपध्दतीनुसार निधी वितरणाबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त, क्रीडा व युवक 
सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी स्वतंत्रणणे शासनास सादर करावा. सदर प्रस्ताव प्राप्त 
झाल्यानंतर अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या मर्यादेत, निधी उपलब्धतेनुसार तसेच वित्त विभागाने 
वेळोवेळी दिलेल्या वित्तीय निर्देशानुसार निधी वितरणासंदर्भात स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात 
येईल. 

छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३१७१७०९१५१६२१ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RANSING ANANDRAO DERE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 

EDUCATIOI श5 DEPARTMENT, 

2.5.4.209 

6९4९ 
ANANDRAO DERE =: 

99D: 


Date: 2023.03.17 


(oT Sz) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


/८2407033189987( 


प्रत, 


मा.राज्यपालांचे सचिव. 

मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई 

मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


Cc AV AD -5 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


1f106e47059f72760ff520f9b00f67c3e918 
1032, st=Maharashtra, 


', n=RANSING ANANDRAO DERE 


शासन निर्णय क्रमांकः क्रीडासु-३३२३/प्र.क्र.१३/कीयुसे-१ 


५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 

६. सर्व मा. विधानपरिषद/ विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई 

७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

८. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहायक 

९. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१०.अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

११.मा. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 

१२.आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१३.संबधित विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (क्रीडा व युवक सेवा 
संचालनालयामार्फत) 

१४.संबधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयामार्फत) 

१५.वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-५/अर्थसंकल्प-८) मंत्रालय, मुंबई 

१६.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४७१) मंत्रालय, मुंबई 

१७.निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


